विभाग प्रमुख, शासकीय तंत्रनिकेतने व 
तत्सम संस्था, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन 
शिक्षक सेवा गट-अ यांच्या सर्वसाधारण 
बदल्या-२०१९. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन A क्रमांक : बदली-४३१९/प्र.क्र.४९/१९/तांशि-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मे, २०१९ 


शासन Seat : 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या 
मंजूरीने तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ या 
सेवेतील विभाग प्रमुख, शासकीय तंत्रनिकेतने व तत्सम संस्था या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या व नियम 
४(४) नुसार केलेल्या बदल्या खाळीळप्रमाणे करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | शासकीय अधिका-याचे नाव कार्यरत संस्था बदलीनंतरची अभिप्राय 
पदस्थापना 
शिया २ 3 3 4 
विभाग प्रमुख, रसायन अभियांत्रिकी 
णि श्री. मंगेश देविदास वाघमारे | शासकीय शासकीय तंत्रनिकेतन, । प्रशासकीय 
तंत्रनिकेतन , जालना बदली 
यवतमाळ (जुने) 


विभाग प्रमुख, डि. डि. जी. एम. 


२ | श्रीमती सुषमा विजय बाणे । शासकोय निवासी | शासकोय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
महिला नाशिक 
तंत्रनिकेतन, 
तासगाव 


०२. प्रशासकीय कारणास्तव बदली झालेल्या विभाग प्रमुखांना शासन नियमानुसार पदग्रहण अवधी, 
प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहील. विनंती बदली असलेल्या विभाग प्रमुखांना पदग्रहण अवधी, प्रवास 
भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 

०३. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ मधील तरतुदींनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या 
मंजूरीने सदर बदल्या करण्यात येत आहेत. 


०४. बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरीता खालील सुचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 


१) हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 

२) बदलीबाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित विभाग प्रमुखांनी सध्या कार्यरत असलेल्या संस्थेतून 
तात्काळ त्यांची बदली नंतरची पदस्थापना केलेल्या संस्थेत रुजु व्हावे. तसेच सर्व संस्थाप्रमुखांनी 
पर्यायी विभाग प्रमुख हजर होण्याची वाट न पाहता बदली झालेल्या विभागप्रमुखांना तात्काळ 
कार्यमुक्त करावे. 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-४३१९/प्र.क्र.४९/१९/तांशि-७ 


०५. 


3) बदली झालेले विभाग प्रमुख त्यांच्या संबंधित संस्थेकडून कार्यमुक्त होऊन रुजु होण्यासाठी 
आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रुजु करुन घ्यावे. एखाद्या विभागप्रमुखास रुजु करुन न घेतल्यामुळे 
सक्तीचा प्रतिक्षा काळ SOA काम न करता वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधित संस्थेचे 
प्राचार्य यांना जबाबदार धरण्यात येईल. 

8) पदस्थापनेत बदल करण्यासंबंधीच्या कोणत्याही विनंतीची दखल घेण्यात येणार नाही. बदलीच्या 
आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा 
प्रयत्न केल्यास असे अधिकारी शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यास पात्र ठरतील. 

५) बदली झालेल्या विभाग प्रमुखांची कोणतीही रजा प्रशासकीय विभागाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय मंजूर 
करण्यात येऊ नये. 

६) बदली झालेल्या विभाग प्रमुखांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी वैयक्तिकरित्या संबंधित 
संस्था प्रमुखांची राहील. याबाबतचा पाठपुरावा संबंधित विभागीय सहसंचालकांनी करावा, तसेच 
याबाबत कार्यपालन अहवाल या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिन्यात संचालक, तंत्रशिक्षण 
संचालनालय यांनी न चुकता या विभागास कळवावा. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०५३११७२५३१३१०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


णी Digitally signed by Sudhir Jaya Shetty ; 
Sudhir Ja ya : epee im 
54. €a277025fdf5a4898b24495 3b82406eea05963bc45, 
6९ 1 e5917d8305, 
Shett y 0000010000 
(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 
प्रति, 
संबंधित विभाग प्रमुख, (प्राचार्य यांचेमार्फत ) 
प्रत: 


) मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

४) उप सचिव (तांशि) उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
) सर्व सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालये (तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत ), 
) प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतने, यवतमाळ/जालना/नाशिक/ शासकीय निवासी महिला 

तंत्रनिकेतन, तासगाव (तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत ), 

८) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर, 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ/जालना/नाठिक/ सांगली (तंत्रशिक्षण संचाळनालय 

यांचेमार्फत ), 
१०) निवड नस्ती (तांशि-७). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


